महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-१०२०/प्र.क्र.३८/का.१४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: २२ एप्रिल, २०२१ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे शासन आदेडा दि.०३/०३/२०२० 


आदेश 
hafta शिवबाळ भारतीय, अवर सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांची संदर्भाधिन आदेशान्वये 
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या “महाव्यवस्थापक (प्रशासन)” या पदावर एक वर्षाच्या कालावधीकरिता 
प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करण्यात आली होती. सदर मुदत दि.०३/०३/२०२१ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री.सतिठा शिवबाळ भारतीय, अवर सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग यांची 
संदर्भाधिन आदेशान्वये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या “महाव्यवस्थापक (प्रशासन)” या पदावरील 
प्रतिनियुक्‍तीस दि.०४/०३/२०२१ पासून पुढे २ वर्ष म्हणजेच दि.०३/०३/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
सदर कालावधी संपल्यानंतर श्री.भारतीय, अवर सचिव यांना मंत्रालयातील अवर सचिव पदावर रुजू होणे 
आवर्यक आहे. 

३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०४२२२०२४१३१६०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. न एवा signed by Gajanan Bhimrao G 
Gajanan 2७ क त 
मं Maharashtra, OU = General Administration 
Bhimrao Gurav १४९५४७५, 2.203208 40530 
(ग. भि. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२) अ.मु.स (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
४) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग / सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई 


५) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित, वांद्रे 
LEH डेपोसमोर, लिलावती हॉस्पीटल जवळ, के.सी.मार्ग, वांद्रे (प), मुंबई Yoo ०५० 

६ सह/उप सचिव (आस्थापना), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग / सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई 

श्री. सतिठा शिवबाळ भारतीय, अवर सचिव तथा महाव्यवस्थापक (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य रस्ते 

विकास महामंडळ मर्यादित, वांद्रे (प), मुंबई ४०० ०५० 

कार्या.१४ संग्रहार्थ. 


S 


(> 


